महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या 
माध्यमातून "जलशक्‍्ती अभियान " 
राबविणे बाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन (रोहयो) विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. मग्रारो-२०२०/प्र.क्र. १६५ /रोहयो-७ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:-२२ मार्च, २०२१ 
वाचा/संदर्भ :- 
१) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी अधिनियम, २००५. 
२) शासन निर्णय क्र मग्नारो- २०११/ प्र.क्र. २८/ रोहयो - १ दि. ३० जून २०११. 
3) वार्षिक मास्टर सर्क्युलर २०२०-२१ 
४ शासन परिपत्रक क्र.मग्रारोहयो-२०२०/प्र.क्र.२१/रोहयो-७, दिनांक ०२/०९/२०२० 
५) मा.सचिव,ग्राम विकास मंत्रालय व संचालक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजना, भारत सरकार यांच्याशी दूरचित्रवाणी (/ द्वारे झालेली बैठक, दिनांक १९ मार्च २०२१. 
प्रस्तावना:- 


भारत सरकार ने वर्ष २०१९ मध्ये - vera मंत्रालय -निर्माण केल्यानंतर एक 
महिन्याच्या आत लोकसहभागातून संपूर्ण देशात जलद गतीने जलसंधारण व्हावे या उद्देशाने धडक 
जलसंधारण मोहीम राबविण्यात आली आहेत्याच प्रमाणे वर्षे २०२० मध्ये ही अभियाना 
राबविण्याबाबत नियोजन करण्यात आले मात्र ००५0-१९ महामारी च्या पार्श्वभूमीवर देशभरात 
टाळेबंदी झाली त्यामुळे सदर मोहीम राबविताना आली नाही आता या मोहिमेचे तिसरे वर्ष सुरू आहे 


यावर्षी हे अभियान दि. २१ डिसेंबर २०२० पासून सुरु सुरू झाले असून दि. ३० जून २०२१ 
पर्यंत चालणार आहे .या मोहिमेअंतर्गत खालील बाबी करणे अपेक्षित आहे. 


१.जळलसंधारण आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग 
२.पारंपारिक तसेच जलस्त्रोतांचे नूतनीकरण 
३. पाण्याचा पुनर्वापर आणि स्त्रोतांचे पुनर्भरण 
४. पाणलोट विकास 
५ .गहन वृक्षारोपण 
उपरोक्त सर्व परिस्थिती पाहता व केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार राज्यात जलडशक्‍्ती 
अभियान धडक मोहिमेद्वारे राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक: 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत जलडाक्‍्ति अभियान राबविण्यात 
करिता खालील कामे कालबद्ध पद्धतीने करण्यात यावीत. 


१. राज्यातील ज्या भागांमध्ये अजूनही शोषखड्डे तयार करण्यात आलेले नाहीत अशा उर्वरित सर्व 
भागात, पुढील तीन महिन्यात १००% गावांत , १००% घरासाठी शोषखड्डे तयार करण्यात यावेत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मग्रारो-२०२०/प्र.क्र. १ ६५/रोहयो-७ 


२. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत जनशक्ती अभियानाच्या माध्यमातून 
राज्यात " सर्व शासकीय कार्यालये तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयामध्ये रेन वॉटर 
हार्वेस्टिंग करण्यात यावे. 


याशिवाय Geet अभियानाच्या माध्यमातून खाळील कामे ही धडक पद्धतीने राबविण्यात 
यावीत. 


१. मनरेगा अंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या १००% विहिरी या कालावधीत पूर्ण करण्यात याव्यात. 


२. तालुक्‍यातील प्रत्येक TPO मागे किमान दोन गावे आणि प्रत्येक कृषी सहाय्यक मागे किमान एका 
गावात शोततळ्याच्या माध्यमातून प्रत्येक शेतीला पाणी ही संकल्पना राबवून अधिकाधिक 
शेतकऱयांच्या होतात होततळी खोदण्यात यावे. यासाठी आवश्‍यकतेनुसार विविध आकारमानांचे 
शोततळ्यांना मान्यता देण्यात यावी. 


३. या अभियानाअंतर्गत विविध जल स्त्रोतातून अधिकाधिक गाळ काढण्याची मोहीम हाती घेण्यात 
यावी. 


४. वरील सर्व बाबी राबवून आपल्या जिल्हा /तालुक्‍्यातील १००% ग्रामरोजगार सेवकांना या तीन 
महिन्याचे सरासरी मानधन किमान रुपये ५०००/- मिळेल एवढे मनुष्यदिवस निर्माण होतील 
याबेताचे कार्य करण्यास ग्रामरोजगार सेवकांना प्रवृत्त करावे. 


या अभियानाच्या अंतर्गत अनुषंगिक बाबी खालीलप्रमाणे राहतील : 


१. सदर अभियानाच्या अंमलबजावणी व संनियंत्रण यासाठी स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाच्या 
शासन निर्णयाद्वारे तयार करण्यात आलेल्या जिल्हा ,तालुका तसेच गाव पातळीवरील समित्या 
कार्य करतील. 


२. तथापि मनरेगा अंतर्गत तयार होणाऱ्या मत्तांची नोंद प्रचलित पद्धतीने जिओ-टॅगिंग सह 
करण्यात यावी. 


३.राज्यातील प्रत्येक गावांमध्ये किती शोषखड्डे, रूफ रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संरचना आणि शेततळे 
निर्माण होत आहेत त्याच्या सनियंत्रणाकरिता मनरेगा आयुक्‍त ,नागपूर यांनी एक वेगळे एंप तयार 
करावे. 


४. प्रत्येक तालुक्यातील किती टक्के गावांमध्ये ग्रामरोजगार सेवकांना एप्रिल ते जून तिमाहीत रु. 
५०००/- दर महा मानधन मिळेल तेवढे काम करण्याचे नियोजन झाले आहेत याचा गोषवारा 
दाखवणारा डेंडाबोर्ड तयार करण्यात यावा. 


५.१००% घरांमध्ये शोषखड्डे आणि ग्रुप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग रचना करावयाचे असल्याने १००% 
कुटुंबांना जॉब कार्ड द्यावे लागेल. त्यासाठी सुद्धा मोहीम राबविण्यात यावी .( यापूर्वीच पुणे 
जिल्ह्यामध्ये याप्रमाणे मोठ्या प्रमाणावर कार्यवाही सुरू झाली आहे.) 


६.तालुक्यातील ९०% पेक्षा अधिक गावांमध्ये ग्रामरोजगारसेवकांना एप्रिल-जून २०२१ तिमाहीत 
रक्‍कम रु.५०००/- दरमहा किंवा त्याहून जास्त मानधन मिळवून देण्यात Ul असल्यास त्या 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मग्रारो-२०२०/प्र.क्र. १६५ /रोहयो-७ 


तालुक्‍यातील तालुकास्तरीय यंत्रणेला राज्य नियामक मंडळाच्या मान्यतेने प्रोत्साहनात्मक राज्य 
अतिरिक्‍त मानधन देण्यात येईल. 


७.त्याचप्रमाणे किमान एका गावातील ९०% पेक्षा अधिक खातेधारकांना slides देण्यास यडवास्वी 
झालेल्या कृषी सहायकांच्या आणि 170 यांना प्रोत्साहन पर अतिरिक्‍त भक्ता नियामक मंडळाच्या 
मान्यतेने देण्यात येईल. 


८. शेतकऱ्यांनी शेततळ्याला अस्तरीकरण केल्यास ते पाणी साठवण्यासाठी उपयोगी पडेल व 
त्याचा वापर संरक्षित सिंचन म्हणून केला जातो. मनरेगाअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या शेततळ्यांना 
६०:४० अकुशल:कुठाल च्या प्रमाणात होत असल्यास अस्तरीकरण अनुज्ञेय करण्यात यावे व 
याबाबतच्या गाईडलाईन्स कृषी विभागाने ठरवून दिल्याप्रमाणे वापरण्यात याव्यात. 


९. बरेच NAHM आपल्या शेतात शेततळे घेण्यास इच्छुक नसतात कारण त्यांना वाटते की जी 
जमीन शोततळ्याने AIST जाईल. मात्र यामुळे अधिक पीक पिकवून अधिक उत्पन्न मिळवता येते. 
तसेच शेततळे बांधून त्याच्या पाण्याचे किफायतज्लीर वापर (ठिबक/ तुषार सिंचन इत्यादी) करून 
फळबाग लागवड तसेच मत्स्यपपाळन करून खूप अधिक उत्पन्न मिळणारे शहोतकरी आपल्या राज्यात 
आहेत. त्याचप्रमाणे होततळ्याच्या माध्यमातून १००% लखपती झालेली मौजे अजनाळे तालुका 
सांगोला जिल्हा सोलापूर, मौजे कडवंची तालुका व जिल्हा जालना अशी गावे माहितीतली आहेत. 
या गावांचे व्हिडिओंचा अभ्यास युट्यूब मधून पाहून आपण स्वतः प्रेरित होऊन शेतकऱ्यांना सुद्धा 
प्रेरित करावे. 


१०.किफायतशीर पाण्याचा वापर करून डाळवर्गीय व तेलवर्गीय पिके घेऊन लखपती झालेल्या 
शेतकऱ्यांची माहिती पुढील काही दिवसात प्रसारित करण्यात येईल. 


सदर TRA परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२१०३२२१७१७४३६६१६ असा आहे .हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by NANDKUMAR VERMA 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOIL AND WA" 
CONSERVATION DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=c98b875883e76c14d91ed7b89546e6c1 1e439cad32d7f5cff487 


862cc567ee: 


(नंदकुमार) 
अपर मुख्य सचिव, रोहयो ,महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. मा.मंत्री (रोहयो) यांचे स्वीय सहाय्यक 
२. मा.राज्यमंत्री (रोहयो) यांचे स्वीय सहाय्यक 
३. मा.प्रधान सचिव (रोहयो) यांचे स्वीय सहाय्यक 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मग्रारो-२०२०/प्र.क्र. १ ६५/रोहयो-७ 


४. आयुक्‍त नरेगा, नागपूर 

५. सर्व उपआयुक्त (रोहयो) 

६. सर्व जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक अधिकारी 

७. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा उपजिल्हा कार्यक्रम समन्वयक अधिकारी 

८. सहसचिव (रोहयो) यांचे स्वीय सहाय्यक, नियोजन (रोहयो) विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. उपसचिव (रोहयो) यांचे स्वीय सहाय्यक, नियोजन (रोहयो) विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०.सहाय्यक संचालक (लेख), नियोजन (रोहयो) विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
११.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


